दहडातवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे मध्ये 
Tal. क्र. ११/२०१६ या गुन्ह्यामधून उद्धवणा- 
या सर्व प्रकरणामध्ये विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड. श्री. प्रकाश शोट्टी यांना व्यावसायिक फी 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०५१७/प्र.क्र.१२३/पोळ-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४ ०० ०३२ 
दिनांक : २२ जानेवारी, २०१८ 


संदर्भ :- १) शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१७/यु.ओ.आर.२९/ 
डी-१४, दिनांक १६ जून,२०१७. 
२) शासन शुद्धिपत्रक, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१७/यु.ओ.आर.२९/ 
डी-१४, दिनांक ०४ सप्टेबर, २०१७. 
शासन निर्णय :- 
दहशतवद विरोधी पथक पोलीस ठाणे गु.नों.क्र.११/२०१६ या गुन्ह्यामधून उद्भवणा-या 
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.प्रकाशा ]ोट्टी यांची 
विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दि.१६.०६.२०१७ ची अधिसूचना व दिनांक 
०४.०९.२०१७ च्या शुद्धीपत्रकान्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली 
आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.प्रकाश शेट्टी यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायीक फी अदा 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) प्रतीदिन परिणामकारक सुनावणी फी रू. १०,०००/- (रूपये दहा हजार फक्त) 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. 
श्री.प्रकाश शोट्टी यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी व अन्य कोणतेही फी वा भत्ते अनुज्ञेय 
असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०५१७/प्र.क्र.१२३/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च दहशतवाद विरोधी पथकाचे लेखाशिर्ष बी-१, २०५५ पोलीस - 
(00)(109), गुन्हा अन्वेषण आणि दक्षता (००) (०५), दहडशतवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) - 
२८ व्यवसायीक व विशेष सेवा, या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


४. stan निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २९३/१७/व्यय-७, दिनांक 
०६.११.२०१७ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या »=6www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०१२३१२०१५००१२९ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e ee Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 

D | Nn es h A (2 Daj | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b3 1e36ff1d612a85453ca984b74 
e28fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh Appaji 


Saste Sst 


Date: 2018.01.23 12:06:16 +05'30' 


(दिनेश आ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महाळेखापाल१- (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. अँड. श्री. प्रकाश शोट्टी &/७०१, महावीर प्लॅटिनम, घाटकोपर मानखुर्द, लिंक 
रोड, इंडियन ऑईल जवळ, छेडानगर, चेंबुर, मुंबई-४३. 
६. विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
७. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती (पोळ-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


